सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील कोकण 
ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम रायगड 
जिल्ह्यातील पूर्ण झालेल्या कामांवरील 
स्थगिती उठवून निधी वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोग्रापविका-२०२१/प्र.क्र.२४३/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१) झासन निर्णय क्र.कोग्रापविका-२०१९/प्र.क्र.१७०/योजना-६, दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ 
२) शासन परिपत्रक क्र: विकास-२०१९/प्र.क्र.२२१/यो-६, दि.०४/१२/२०१९. 
३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग, जाक्र./राजिप/बांखा 
/LPRS झाखा/२२६६५/२०२१, दि. ११.११.२०२१ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम योजनेतंर्गत उपरोक्‍त झासन निर्णय क्र.१ 
अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांनी सादर केलेल्या सन २०१९- २० च्या 
प्रस्तावांना / विकास आराखडयांना अनुसरुन रायगड जिल्ह्यातील रु. १५०.०० लक्ष इतक्या 
रक्कमेच्या विकास आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. संदर्भीय H.2 येथील 
शासन परिपत्रकान्वये कार्यारंभ आदेशा न देण्यात आलेल्या विकास कामांस स्थगिती देण्याबाबतचे 
पत्र निर्गमित करण्यात आले होते. संदर्भ क्र. ३ अन्वये जिल्हा परिषद, रायगड यांनी सदर कामांची 
ई- निविदा, स्थगिती आदेशा देण्यापूर्वी झाळी असल्याचे कळवून एकूण १० मंजूर कामांपैकी पूर्ण 
झालेल्या ९ कामांसाठी निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. सदरची विनंती शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. जिल्हा परिषद, रायगड यांच्या संदर्भिय पत्र क्र. ३ मध्ये नमूद देयकांसाठी 
रु. १,२५,०७,७४०/- (रुपये एक कोटी पंचवीस लाख सात हजार सातशे चाळीस फक्त ) मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहेत. देयकांचा 
सविस्तर arate या शासन निर्णयासोबत असलेल्या विवरणपत्रात नमूद केला आहे. 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड यांनी सदर निधी वितरीत करतांना 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
३. सदर अनुदान मागणी क्र.एल-०३ "२५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६- 


जिल्हापरिषद/जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (०७) कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम (२५१५ 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः कोग्रापविका-२०२१/प्र.क्र.२४३/यो-६, दि. २१ सप्टेंबर, 2023 


2832) - ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (दत्तमत) या या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाज्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. वरीलप्रमाणे ज्या कामाच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच 
कामावर तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबंधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व ग्रामविकास विभागास पाठविण्यात यावे. 

4, सदर वितरण सुधारित मासिक विवरणपत्राच्या मर्यादेत आहे. 

&. सदर निधी वितरीत करतांना वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४० 
/अर्थसंकल्प-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१३१६०९२६०७२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. कता 


VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd8 
2e1e450b5 1a9e92eede8c323934f82 
edb538d3b20, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


VA LV | 20०७40 तरण 
(का. गो. वळवी 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
2) मा. राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 
३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
४) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
५) विभागीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 
६) जिल्हाधिकारी ,जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड 
७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड 
८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद , रायगड 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
१०) नियोजन विभाग, (का-१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११) वित्त विभाग (व्यय १५,अर्थसं १६ ,अर्थसं १७) मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१२) कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (का.यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः कोग्रापविका-२०२१/प्र.क्र.२४३/यो-६, दि. २१ सप्टेंबर, 2023 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.कोग्राविपका-२०२१/प्र.क्र.२४३/यो-६,दि.१३ सप्टेंबर,२०२३ कोकण ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत 
काम पूर्ण झालेल्या परंतु निधीअभावी प्रलंबित असलेल्या रायगड जिल्हयातील (जि.प.) देयकांचे विवरणपत्र 


अ । आर्थिक | छासन निर्णयक्रमांकव | तालुका कामांचे नाव रक्‍कम रू. 
क्र | वर्षे दिनांक 
१ | २०१९-२० | कोग्रापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० | तळा | शिवकालीन तळेगड येथे परिसर ७,१०,१६३/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ सुधारणा व पोहोच रस्ता करणे. 
2 | २०१९-२० | कोग्रापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० रोहा | अवचितगड येथे परिसर सुधारणा A | १४,८०,७३३/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ पोहोच रस्ता करणे. 
३ | २०१९-२० | कोग्रापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० | रोहा । केदारजननी देवस्थान, तीसे परिसर । १४,८५,९६१/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ सुधारणा व पोहोच रस्ता करणे. 
४ | २०१९-२० | कोग्नापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० | अलिबाग | किहिम पर्यटन स्थळाकडे जाणारा १९,४८,९८९/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ रस्ता तयार करणे. 
५ | २०१९-२० | कोग्रापविका-२०१९/प्रक्र.१७० | उरण द्रोणागिरी देवी मंदिराच्या परिसराचे | १४,४८,०३९/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ सुशोभीकरण करणे व 
पोहोच रस्ता करणे. 
६ | २०१९-२० | कोग्नापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० पेण । परमानंद स्वामी महाराज परिसराचे । १४,८४,९७२/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ सुशोभीकरण करणे व पोहोच रस्ता 
करणे. 
७ | 2098-20 | कोग्नापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० | महाड | कांगोरीगड (मंगळगड), ता. महाड, ९,८०,६८३/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ येथील पोहोच रस्ता करणे. 
८ | २०१९-२० | कोग्नापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० | पोलादपूर | देवळे शांकर मंदिर येथे सांस्कृतिक | १४,८७,१६९/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ केंद्र उभारणे व परिसर सुधारणा 
करणे व पोहोचा रस्ता करणेव 
हायमास्ट दिवा बसविणे. 
९ | २०१९-२० | कोग्रापविका-२०१९/प्र.क्र.१७० | माणगांव | मानगड किल्ला येथे पोहोच रस्ता व १४,८१,०३१/- 
/यो-६, दि.१७ सप्टेंबर, २०१९ परिसर सुधारणा करणे. 
एकूण १,२५,०७,७४०/- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


